लघुवाद न्यायालय, मुंबई येथील जुन्या व नविन 
इमारतीमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वीत 
करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:याचिका ०९२१६/६९३/प्र.क्र.१३०/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १०/९/२०१८. 


वाचा: १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(0//0६०५४/१९८६/२२९८, दि.२०/८/२०१६ 
२. लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H.D-&/SSC/MW/Fire Extinguishers/883&/ 209k, 
दि.२५/०७/२०१६ 
३. संचालक, महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्र.मअसे/२०१७/३७/१०५, 
दि.१८/१/२०१७. 
४ लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.डी-६/लन्या/इमारत/अग्निसुरक्षा/१२९९/२०१८, 
दि.२७/६/२०१८ 


प्रस्तावना : 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्रमांक २१६/२०१० मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दिलेल्या आदेशांस अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतीचे फायर ऑडीट करण्यात येत असून 
अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने लघुवाद न्यायालय, 
मुंबई येथील जुन्या व नविन इमारतीमध्ये अग्नीशमन यंत्रणेच्या नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालयाच्या 
संदर्भीय क्र.१ नुसार शासनास सादर केला आहे. महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र.३ 
च्या पत्रामध्ये निदेश दिल्यानुसार स्थानिक अग्नीशामक अधिकारी यांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनाच्या अनुषंगाने 
सन २०१४-२०१५ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रक संबंधित उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तयार 
केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी आणि मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांनी साक्षांकित 
केली आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई व वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. याबाबतचा खर्च उपलब्ध अनुदानातुन भागविणे शक्य 
असल्याचे लघुवाद न्यायालयाने अनु.क्र.४ नुसार कळविले आहे. त्यानुसार लघुवाद न्यायालय, मुंबई येथील जुन्या 
व नवीन इमारतीमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वीत करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


लघुवाद न्यायालय, मुंबई येथील जुन्या व नवीन इमारतीमध्ये अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना कार्यान्वीत 
करण्यासाठी येणाऱ्या रु.१४,०७,१०९/-(अक्षरी रुपये चौदा लाख सात हजार UHI नऊ फक्त) इतक्या रकमेच्या 
खर्चास / अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर न्यायालयीन इमारतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०९१६/६९३/प्र.क्र.१३०/कार्या.११ 


अ. न्यायालयीन इमारत बाब अंदाजपत्रका | सा.बां.विभा 
क्र ची रक्‍कम गाने 
(रुपये) अंदाजत्रकां 
ची 
परिगणित 
केलेली 
किंमत 
(रुपये) 
१ । लघुवाद न्यायालय Mow to supply of Fire २,०१,५७५ | १,९९,,६५५ 
Extinguisher at New Small 
Cause Court Bldg. 
(Basement to 2" Floor) 
Mow to supply of Fire 2,00,0&8 २,८६,०१९ 
Extinguisher at New Small 
Cause Court Bldg 
(3 to 6" floor) 
Mow to supply of Fire 9, 80,1922 9,382,842 
Extinguisher at Old Small 
Cause Court Bldg 
(Ground Floor) 
Mow to supply of Fire 2,(919, 9&4 2,008,426 
Extinguisher at Old Small 
Cause Court Bldg 
(Ground to 1* floor) 
Mow to supply of Fire 2,49, 8&2 २,४९,५६९ 
Extinguisher at Old Small 
Cause Court Bldg 
(1* to 3™ floor ) 
Mow to supply of Fire २,६०,३६७ २,५७,८८८ 
Extinguisher at Old Small 
Cause Court Bldg 
(3™ to 4" floor ) 
एकूण १४,२०,६३७ | १४,०७,१०९ 


लघुवाद न्यायालय, मुंबई येथील जुन्या व नवीन इमारतीमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यासाठी 
होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान, (००) १०६, लघुवाद न्यायालये, (००) (०१) इलाखा शहर न्यायालये, 
लेखाशिर्ष (२०१४ ०२१६) २७ - लहान बांधकामे यामधुन भागवावा. त्यासाठी १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टामधुन 
२७ लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली निधी पुर्नविनियोजित करण्यात यावा. 

सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी स्थानिक अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या 
उपाययोजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुबई 
यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. स्थानिक 
अग्नीशमन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन होईल याबाबत मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद 
न्यायालय, मुबई यांनी दक्षता घ्यावी. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४५/इमा.२ दि.६/३/२०१७ तसेच 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधील 
तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Wd: 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०९१६/६९३/प्र.क्र.१३०/कार्या.११ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९१०१५३००४८०१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ane GS © 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


7 ON: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a n OS h a mM pa | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f215 
ceda096e4e407797, 


. 
N I serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460b1802c 
a Va g | e 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2018.09.10 15:34:41 +05'30° 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक (निरिक्षणे १/२),उच्च न्यायालय, मुंबई, 

मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र अग्नीडामन सेवा अकादमी, 
विद्यानगर, सांताक्रुझ, मुंबई ४०० ९८, 

वित्त विभाग (व्यय ५), मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत २), मंत्रालय, मुंबई, 

विधि व न्याय विभाग (कार्या.१३ व २३), मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती (कार्या.११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


